महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगास 
वेतन बाबीकरिता सन २०२१-२२ या 
आर्थिक वर्षातील माहे ऑक्टोवर,२०२१ ते 
नोव्हेंबर,२०२१ या दोन महिन्यांकरिता 
निधी वितरीत करणेबाबत ... 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :-राअआआ-२०२१/प्र.क्र.३०/का-९ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : - १८ ऑक्टोबर, २०२१. 
वाचा :- 
(१) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र. अर्थसं- २०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, 
दि.०६ एप्रिल,२०२१. 
(२) शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग क्र.राअआआ-२०२१/प्र.क्र.3०/का-९, 
दि.१०/०५/२०२१ 
(३) शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग क्र.राअआआ-२०२१/प्र.क्र.3०/का-९, 
दि. १०/०६/२०२१. 
(४ शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग क्र.राअआ-२०२१/प्र.क्र.3०/का-९, 
दि. १०/०८/२०२१. 
(५) शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग क्र.राअआआ-२०२१/प्र.क्र.3०/का-९, 
दि.०३/०९/२०२१. 
(६) महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगाचे पत्र क्र.राअआ/लेखा/प्र.क्र.०१/का-०४/ 
२०२१-२२, दि.०५/११/२०२१ चे पत्र व सहपत्र. 
प्रस्तावना :- 
महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई या कार्यालयास सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षातील 
उक्त संदर्भ क्र. २, ३, व ४ च्या शासन निर्णयान्वये अनुक्रमे माहे, मार्च,२०२१ ते सप्टेंबर,२०२१ या सात 
महिन्यांचा वेतनावरील खर्च भागविण्याकरीता वेतन अनुदान मंजूर करण्यात आले आहेत. आता माहे 
ऑक्टोबर-२०२१ चे पूर्ण वेतन, तसेच आठ कर्मचाऱ्यांसाठी दिवाळी सन अग्निम व उर्वरित निधी पैकी माहे 
नोव्हेंबर,२०२१ करिताचे वेतनावरील खर्च भागविण्याकरीता निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 
महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई या कार्यालयासाठी सन२०२१-२२ या आर्थिक वर्षामध्ये 
“२२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२ समाज कल्याण, २०० इतर कार्यक्रम (०१) (१६) राज्य 
अल्पसंख्याक आयोग २२३५ ए २४९ (अनिवार्य), ३६ सहायक अनुदाने (वेतन)” या लेखाशिर्षा अंतर्गत 
रु.७६,९९,०००/-(अक्षरी रुपये TSAR लक्ष नव्वयाण्णव हजार फक्त) इतका निधी अर्थसंकल्पित करण्यात 
आला आहे. 
२. वित्त विभागाच्या मान्यतेनेमहाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई या कार्यालयातील अधिकारी 
व कर्मचारी यांच्या वेतनाकरिता आता पर्यंत संदर्भ क्र. २ ते ५ अन्वये उपरोक्त अर्थसंकल्पित निधीच्या ३७% 
च्या मर्यादेत म्हणजेच रु.२८,४८,६३०/- (अक्षरी रुपये अठ्ठावीस लक्ष अठ्ठेचाळीस हजार सहाही तीस फक्त) 


पृष्ठ ३ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः राअआ-२०२१/प्र.क्र.३०/का-९ 


इतक्या निधी वितरित करण्यात आला आहे. आता उर्वरित निधी पैकी (बीम्स) प्रणालीवर अर्थसंकल्पित 
निधीच्या १०% च्या मर्यादेत म्हणजेच रु.७,६९,९००/- (रुपये सात लक्ष एकोणसत्तर हजार नऊशे फक्त) 
इतके वेतन अनुदान उपलब्ध आहे. सदर अनुदान अल्पसंख्याक आयोगातील कर्मचाऱ्यांचे माहे 
ऑक्टोबर ,२०२१चे पूर्ण वेतन, आठ कर्मचाऱ्यांसाठी दिवाळी सन अग्निम तसेच उर्वरित अनुदानापैकी 
अल्पसंख्याक आयोगातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे माहे नोव्हेंबर,२०२१ करिताचे वेतन खर्च करण्यास 
मान्यता देण्यात येत आहे . 
३. सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षामध्ये, माहे मार्च ते सप्टेंबर, २०२१ या सात महिन्यांकरिता वितरीत 
निधीपैकी खर्च झालेल्या निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र आयोगाने शासनास सादर केले आहेत. अल्पसंख्याक 
आयोगाचे कर्मचाऱ्यांचे माहे ऑक्टोबर, २०२१ चे पूर्ण वेतन, आठ कर्मचाऱ्यांसाठी दिवाळी सन अग्निम तसेच 
उर्वरित अनुदानापैकी अल्पसंख्याक आयोगातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे माहे नोव्हेंबर,२०२१ करिताचे वेतन 
या करिता रु.७,६९,९००/- (रुपये सात लक्ष एकोणसत्तर हजार नऊशे फक्त) इतके अनुदान, ३६ सहायक 
अनुदाने (वेतन) या उद्ष्टाखाळी खालील विवरणपत्रात दर्शविल्या प्रमाणे सचिव, महाराष्ट्र राज्य 
अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई यांच्याकडे वित्त विभागाच्या अटी व शर्तीनुसार तपशिलवार माहिती सादर 
करण्याच्या अटीस अधीन राहून सुपूर्द करण्यात येत आहे . 


अ. | तपश्लीलवार | सन २०२१-२२ सातमाही साठी वितरित । माहे ऑक्टोबर , २०२१चे पूर्ण 
क्र. लेखाशीर्ष | साठी अर्थसंकल्पीय अनुदान (शा. नि. वेतन, अठ कर्मचाऱ्यांसाठी 
अंदाज पुस्तिकेत दि.१०/०५/२०२१ , दिवाळी सन अग्निम + उर्वरित 
दर्शविण्यात दि.१०/०६/२०२१, निधीपैकी माहे नोव्हेंबर, २०२१चे 
आलेले अनुदान दि.१०/०८/२०२१) वेतनाकरिता मंजूर अनुदान 
(eq) (माहे मार्च, २०२१ ते (रुपये) 
जुले, २०२१) 
(अर्थसंकल्पीय निधीच्या 
३७% प्रमाणे) ( एकूण रुपये.) 
| २ ३ i 4 
: ३६,सहायक | रु.७६,९९,०००/- | (रु.३,८४,९५०/- X 8) =| रु.७,६९,९००/- 
अनुदाने रु.१५,३९,८००/- + 
(वेतन) रु.४,४१,८३०/- + 
रु. ८,६७,०००/- 
= 2¢,8¢,§30/- 
एकूण | रु.७६,९९,०००/- | रु.२८,४८,६३०/- एकूण रु.७,६९,९००/- 
(अक्षरी रुपये सात लक्ष एकोणसत्तर हजार नऊऱी फक्त) 


४. सदर तरतूद सचिव, महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात येत 
असून याकरिता, अवर सचिव, महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई हे आहरण व संवितरण अधिकारी 
तर सचिव, महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई हे नियंत्रक अधिकारी म्हणून काम पाहतील. 
महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगाने सन २०२१-२२च्या मासिक निधी विवरणपत्रात दर्शविल्याप्रमाणे 


शासन निर्णय क्रमांकः राअआ-२०२१/प्र.क्र.३०/का-९ 


आयोगाच्या कार्यालयाचा खर्च विहित मर्यादेत राहील याची दक्षता घेण्यात यावी . या आदेशान्वये वितरीत 
करण्यात आलेल्या निधीतून केलेल्या खर्चाचा तप्ील, उपयोगिता प्रमाणपत्र Utilization Certificate 
शासनांस सादर करणे तसेच संदर्भ क्र. (१ मधील वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रकान्वये विहीत अटी व 
तरतुदींचे काटेकोरपणे पालन महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई यांनी करावे. 
५. उपरोक्त निधी “मागणी क्र. झेडई -१, २२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२ समाज कल्याण, 
२०० इतर कार्यक्रम (०१) (१६) राज्य अल्पसंख्याक आयोग २२३५ ए २४९ (अनिवार्य), ३६, सहायक अनुदाने 
(वेतन)” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 
६. “सदर शासन निर्णय वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका-१९७८ भाग पहिला, वित्त विभाग, शासन 
निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, दि. १७ एप्रिल, २०१५ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्राप्त 
झालेल्या अधिकारांतर्गत किंवा त्या त्या विभागास वेळोवेळी वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग -२ अन्वये 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार तसेच शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र. अर्थसं-२०२१/ 
प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.०६/०४/२०२१ व दि.२४/०६/२०२१ मधील अटींची तसेच सोबतच्या परिशिष्टामधील 
सर्व बाबींची पुर्तता होत असल्याने निर्गमित करण्यात येत आहे.” 
७. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२११०१८१७१६२३५९१४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


D | N E 5 H Sonata by DINESH MADHAVRAO 
DN: CN = DINESH MADHAVRAO SONAVANE, 
MADHAVRAO Samar 
Date: 2021.10.20 11:19:43 +05'30' 
(दि. मा. सोनवणे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 


१. सचिव, महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई 

२. महालेखापाल-१ (लेखा परीक्षा /ळेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

३. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

४. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

५. अवर सचिव, ( व्यय-४), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 

६. कक्ष अधिकारी, (का-७) , अल्पसंख्यांक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
७. निवडनस्ती (कार्यासन-९). 


